नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :-१३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार येवला नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. १५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा येवला नगरपरिषद राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 


संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)/का-१४११, 


करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक, नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक / येवला नगरपरिषद 
यांनी संदर्भ क्र. (9) व (४) येथील शासन निर्णयामधीळल अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईंच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना ([मगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१८३९४९७८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
CHARUSHILA Onc oxcOVNMEN OF HAHAASHTE cPLA DEPARTEN, 
रं 


5. 
8 ॥८00९-400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05S 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60FE03C9 
D EVE N D RA C H A U D H A R | 4591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.13 18:50:32 +05'30° 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, नाशिक, 

३. मुख्य अधिकारी, येवला नगरपरिषद, नाशिक, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)॥/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
= अंदाजित 
अ कामाचे नांव 
रक्‍्कम(रु.लक्ष) 
।_१__ येवले नगरपरिषद हद्दीतील महात्मा फुले नाट्यगृहाचे आधुनिकीकरण करणे. २००.०० 
येवले नगरपरिषद हद्दीतील महात्मा फुले नाट्यगृहाचे विद्युतीकरण करणे. २२५.०० 
येवला शहरातील सर्व्हे न. १२१/२ मधील ओपन स्पेस सुशोभीकरण व चारीवर 
कॉक्रीटीकरण करणे. यारी 
४ | येवला शहरातील म्हसोबा नगर भागातील रस्ते गटारीसह कोक्रोटीकरण करणे. ५०.०० 
ता.येवला जि.नाशिक 
५ | येवला शहरातील पारेगाव रोड ते नगर मनमाड राज्यमार्गा पर्यंत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण १३०.०० 
करणे व डॉ.सोनवणे हॉस्पिटल ते मुख्य नाला भुयारी गटार करणे ता.येवला जि.नाशिक 
६ । येवला शहरातील al बारव ते शादी हाल पावेतो रस्ता HIPC THRU करणे.ता.येवला ३०.०० 
जि.नाशिक 
७ | येवला शहरातील पाटोदा रस्ता ते सोनवणे वस्ती पावेतो रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ८०.०० 
ता.येवला जि.नाशिक 
८ | येवला शहरातील चांद फकोर मशिद ते सलीम चहावाले यांचे घरापर्यंत भूमिगत २५.०० 
गटारीसह रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे.ता.येवला जि.नाशिक 
९ । येवला शहरातील मथुरा शिदे नगर मधील APT खैरनार यांच्या घरापासून विघ्नहर्ता ५०.०० 
हॉस्पिटल पर्यंत भूमिगत गटारीसह रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.येवला 
जि.नाशिक 
a येवला शहरातील महात्मा फुले कॉलनी ते दिनेश महाजन यांच्या घरापर्यंत रस्ता d 
कॉक्रीटीकरण करणे व गटार बांधकाम करणे. a 
fal येवला शहरातील श्रीराम कॉलनी येथील रस्ता कॉंक्रीटीकरण व अनुषंगिक गटार 
बांधकाम करणे. ता.येवला जि.नाशिक 064 
१२ | येवला इाहरातील श्रीराम कॉलनी केंगे बाबा घरापासून ते अनिल गोसावी घरापर्यंत री 
भुयारी गटारीसह रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ey 
१३ | येवला शहरातील स.न ८९ (बाजीराव नगर) भागातील रस्ते गटारीसह कंंक्रीटीकरण ५०.०० 
करणे ता.येवला जि.नाशिक 
१४ | येवला शहरातील देसाई ड्रीम सिटी जवळील खुली जागा विकसित करणे. ता.येवला २५.०० 
जि.नाशिक 
१५ | येवला शहरातील श्रीराम कॉलनीतील सव्हे न १०८ रमेश शिदे यांच्या घरापासून ते 
जगन काबरा यांच्यापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. म 
१६ | येवला शहरातील सटवई गल्ली येथील रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे. ७०.०० 
१७ | येवला शहरातील जुना नगरपालिका रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ७०.०० 
१८ | येवला शहरातील राजू मिमी ते सादिक कुरेज्ञी यांचे घरापर्यंत भूमिगत गटारीसह २५.०० 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. ता.येवला जि.नाशिक 
१९ | येवला शहरातील भगवान साबळे ते रंगनाथ पुरे यांचे घरापर्यंत भूमिगत गटारीसह ५०.०० 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. ता.येवला जि.नाशिक 
२० | येवला शहरातील पारेगाव रोड भागातील स्वामी समर्थ मंदिर भागातील रस्ते गटारीसह ५०.०० 
कॉंक्रीटीकरण करणे.ता.येवला जि.नाशिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२)/का-१४११, 


२१ | येवला शहरातील Ysa चमन ते यकोलशोठ गाझी यांचे घरापर्यंत भूमिगत गटारीसह १५.०० 
रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.येवला जि.नाशिक 
२२ | येवला शहरातील GR अहमद ते अकिलभाई जरीवाले यांचे घरापर्यंत भूमिगत १५.०० 
गटारीसह रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. ता.येवला जि.नाशिक 
२३ | येवला Ferdi अखतामर चिचा ते सैय्यद बाबा चौक यांचे घरापर्यंत भूमिगत २०.०० 
गटारीसह रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे. ता.येवला जि.नाशिक 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


